महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा,गट-अ मधील 
डॉ. संजय सिताराम des, प्रतिनियुक्तीने 
मा. राज्यपांलाचे भिषक यांना रुजू करुन घेणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः नियुक्‍ती-२०१९/प्र.क्र.२९९/सेवा-२ 
गो.ते.रुग्णालय SARA, मजला, ए विंग, 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ००१ 
तारीख: २८ ऑगस्ट, २०२० 
शासन आदेश - 
महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा,गट-अ मधील डॉ. संजय सिताराम बोदडे, वैद्यकीय 
अधिक्षक, प्रादेशिक मनोरुग्णालय, ठाणे यांची शासन आदेश दि. २०/११/२०१९ अन्वये मा. राज्यपालांचे मिषक 
या पदावर प्रतिनियुक्तीने नियुक्ती करण्यात आली होती. मात्र, शासन आदेश दि. १२/६/२०२० अन्वये मा. 
राज्यपालांचे भिषक म्हणून अन्य वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची निवड करण्यात आली असल्याने, डॉ. संजय बोदडे 
यांना दि. १५/६/२०२० रोजी मध्यानपुर्व पासून मा. राज्यपालांचे भिषक या पदावरुन कार्यमुक्त करण्यात आले 
आहे. त्यानुसार त्यांना मूळ पदावर रुजू करुन घेण्याबाबत आरोग्य सेवा संचालनालयाकडून प्रस्ताव सादर 
करण्यात आला होता. त्यासअनुसरुन डॉ. संजय सिताराम बोदडे, मा. राज्यपालांचे भिषक (प्रतिनियुक्तीने) यांना 
त्यांचे मूळ पदस्थापनेच्या ठिकाणी वैद्यकीय अधिक्षक, प्रादेशिक मनोरुग्णालय, ठाणे या पदावर रुजू करुन 
घेण्यात येत आहे. 
२. डॉ. संजय सिताराम बोदडे यांनी त्यांना देण्यात आलेल्या पदस्थापनेच्या ठिकाणी त्वरित रुजू होऊन 
त्याबाबतचा अहवाल संचालक, आरोग्य सेवा मुंबई यांना व शासनास सादर करावा. 
३. सदर आदेश तात्काळ अंमलात येतील. 
सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेताक २०२००८२८१२३५२४६२१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Vishnudas Pundlikrao Ghodke 


Vi 5 h Nn U d a S DN: c=IN, o=Government of Maharashtra, 


ou=Public Health Department, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 


p | 1 k 2.5.4.20=514c2e5ad6ac7 1c69b99a86a5fe518955 
un IKraO 6b7a95d5896bbb81496f403bb58ac3e, 


serialNumber=9ab69d6945f8950a952583 1f8ae9 
726be295d17576e78d 1 9fa8f6cb952bb04a0, 
G h O d ke cn=Vishnudas Pundlikrao Ghodke 
Date: 2020.08.28 14:55:35 +05'30' 
(वि.पुं.घोडके) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१. मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई 


शासन निर्णय क्रमांकः नियुक्‍ती-२०१९/प्र.क्र.२९९/सेवा-२, दि.२८ ऑगस्ट, २०२० 


२. आयुक्त आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई 
३. संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई 

४. सहसंचालक, आरोग्य सेवा(अर्थ व प्रशासन), मुंबई 

५. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई मंडळ ठाणे 

६. जिल्हा शल्य चिकित्सक, सामान्य रुग्णालय,ठाणे 

७. महालेखापाल (लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र - १ , मुंबई /महाराष्ट्र - २, नागपूर 

८. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र - १ , मुंबई /महाराष्ट्र 2, नागपूर 
९. अधिदान व लेखाअधिकारी, मुंबई 

१०. सहायक अधिदान व लेखाधिकारी, वांद्रे, मुंबई 

११. जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे 

१२. वैद्यकीय अधिक्षक, प्रादेशिक मनोरुग्णालय, ठाणे 

१३. मा.मंत्री (आरोग्य) / मा.राज्यमंत्री (आरोग्य) यांचे खाजगी सचिव 

१४. मा.प्रधान सचिव (आरोग्य) यांचे स्वीय सहायक 

१५. डॉ. संजय सिताराम बोदडे यांना (संचालक, आरोग्य सेवा, आयुक्तालय, मुंबई यांचेमार्फत) 
१६. निवड नस्ती (सेवा- २) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


